महाराष्ट्र राज्यातील ऑटोरिक्षा व टॅक्सी 
परवान्यांबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीआर-०८१५/प्र.क्र.३८७/परि २ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई. 
दिनांक :- २२ सप्टेंबर, २०१७. 


संदर्भ:- 

१) शासन निर्णय समक्रमांक दि.१८.०७.२०१७. 

२) शासन अधिसूचना क्र.एमव्हीआर-०८१५/प्र.क्र.३८७/ परि-२,दि.१७.०६.२०१७. 

३) शासन अधिसूचना क्र.एमव्हीए-०९९६/सीएम-९/प्र.क्र.६६/परि-२,दि.२६.११.१९९७. 

४) अपर परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.पआ/म.रा./का-१/नस्ती 
क्र.५०-॥ (२/२०१५/२०१७/२०१७/जा.क्र.१०८८६, दि.२०.०७.२०१७. 


) 
) 


प्रस्तावना :- 


राज्यातील मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपूर, सोलापूर, नाशिक आणि औरंगाबाद शहरातील 


ओऑटोरिक्षा/टॅक्सी परवान्यांची संख्या मर्यादित ठेवण्याबाबत संदर्भाधिन दि.२६.११.१९९७ च्या 


अधिसूचनेन्वये निर्बंध घालण्यात आले होते. सदर निर्बंध संदर्भाधिन दि.१७.०६.२०१७ च्या 


अधिसुचनेन्वये उठविण्यात आलेले आहेत. तसेच संदर्भाधिन क्र. २ येथील दि.१८.०७.२०१७ च्या 


शासन निर्णयान्वये ऑटोरिक्षा/टॅक्‍्सी परवान्यांच्या अटी व हार्ती विहित करण्यात आलेल्या आहेत. 


तथापि, दि.२६.११.१९९७ च्या अधिसूचनेच्या अनुषंगाने वरील शहरांव्यतिरिक्‍त अन्य ठिकाणी 


राज्य परिवहन प्राधिकरण व राज्यातील अन्य प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण यांच्या स्तरावर 


ऑटोरिक्षा/टॅक्सी परवान्यांवर ठराव करुन निर्बंध घालण्यात आलेले असल्याने सदर ठराव रद्द 


करण्याची तसेच खाजगी संवर्गातील ऑटोरिक्षांना परवान्यांवर घेण्यासाठी शुल्क आकारण्याची 


बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीआर-०८१५/प्र.क्र.३८७/परि 2 


शासन निर्णय:- 


अँटोरिक्षा व टॅक्सी परवान्यांची संख्या मर्यादित ठेवण्याबाबत राज्य परिवहन 


प्राधिकरणाव्दारे तसेच राज्यातील इतर प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणांनी तीन चाकी तीन आसनी 


काळया-पिवळया ऑटोरिक्षा व टॅक्सी परवान्यांच्या संख्येवर अथवा नव्याने परवाने जारी 


करण्यावर घातलेले निर्बंधाबाबतचे सर्व संबधित ठराव रद्द करण्यात येत आहेत. 


२. त्याचप्रमाणे खाजगी संवर्गात नोंदणी असणारी अँटोरिक्षा नविन परवान्यावर परिवहन 


संवर्गात नोंदणी करताना अथवा सध्याच्या परवान्यावर बदली वाहन म्हणून परिवहन संवर्गात 


नोंदणी करताना शासनाने विहित केलेले अतिरिक्‍त परवाना Bor अदा करणे आवश्‍यक राहील. 


तसेच अशी खाजगी संवर्गातील नोंदणी झालेली अँटोरिक्षा परिवहन संवर्गात नोंदणी करण्याची 


अंतिम मुदत दि.३१ मार्च, २०१८ पर्यंतच राहील. 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www .maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१७०९२२१६२३०६४७२९ असा आहे. हा आदेडा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Ghiratkar Nitin Jyotinath 


. ege DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
G h | rat ka [| N iti Nn ou=Home Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=bbb712ac44dfd391a1a4d7d8b24cf7 


J y ot | Nn at h 43fa81a59477dff3f6805f105ac91db1e0, 


cn=Ghiratkar Nitin Jyotinath 
Date: 2017.09.22 17:09:53 +05'30' 


(नि.ज्यो.घिरटकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


) मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 
) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३) सर्व मा.मंत्री/मा.राज्यमंत्री, मंत्रालय, मुंबई 
) 
) 


मा.अध्यक्ष, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई 
मा.सभापती, विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीआर-०८१५/प्र.क्र.३८७/परि 2 


६) मा.उपाध्यक्ष, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई 

७ मा.उपसभापती,विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई 
) 
) 


८) मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा) यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई 

९) मा.विरोधी पक्षनेता (विधानपरिषद) यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई 

१०)मा. संसद सदस्य (महाराष्ट्र राज्यातील) 

११)मा.विधानसभा सदस्य (सर्व) 

१२)मा.विधान परिषद सदस्य (सर्व) 

१३)मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

१४)मा.अपर मुख्य सचिव (गृह), मंत्रालय,मुंबई 

१५)मा.प्रधान सचिव (परिवहन), Hao, Aas 

१६)मा.प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

१७)मा.प्रधान सचिव, शाळेय शिक्षण विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

१८)मा.प्रधान सचिव,सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

१९)मा.प्रधान सचिव,सार्वजनिक आरोग्य विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

२०)मा.प्रधान सचिव, महसूल विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


२१)मा.प्रधान सचिव, ग्राम विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
२२)परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

२३)अध्यक्ष, परिवहन प्राधिकरण (सर्व) 

२४)सर्व जिल्हाधिकारी 

२५)सर्व पोलिस आयुक्‍त 

२६)सर्व जिल्हा पोलिस अधीक्षक 

२७ सदस्य, परिवहन प्राधिकरण (सर्वी 

२८)सदस्य सचिव, परिवहन प्राधिकरण (सर्व) 

२९) प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (सवी 

३०) निवडनस्ती (परि-२). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


